कासारवडवळली पोलीस स्टेशन येथील 
गु.र.क्र.२५१/२०१५ (बांधकाम व्यावसायीक 
सुरज परमार हत्त्या प्रकरण) चे प्रकरणी मा . 
मा.सत्र न्यायालय व मा.उच्च न्यायालय येथील 
न्यायालयातील प्रकरणामध्ये विशहोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. राजा ठाकरे व अँड.श्री.अवधुत चिमलकर 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी ०३१६/प्र.क्र.६३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय ,मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : २७.११.२०१७ 


संदर्भ : विधी व न्याय विभाग अधिसुचना क्र. एसपीपी २०१६/युओआर ३२/डी-१४ 
दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१७ 
शासन निर्णय :- 


कासारवडवळली UST Kat येथील गु.र.क्र.२५१/२०१५ (बांधकाम व्यावसायीक 
सुरज परमार हत्त्या प्रकरण) मधून उद्भवणा-या मा.सत्र न्यायालय व मा.उच्च न्यायालय 
येथील प्रकरणामध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.राजा ठाकरे व 
श्री.अवधूत चिमळकर यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून विधी व न्याय विभागाने 
वरील संदर्भाधीन दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१७ च्या अधिसुचनेन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. याबाबत अँड. श्री राजा ठाकरे.यांना खालीलप्रमाणे व्यवसायीक फी अदा करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. या व्यतीरिक्त त्यांना अन्य कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार 
नाहीत. 


१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी 


ओ श्री.राजा ठाकरे - रु.३५,०००/- 
ब) श्री.ए.एम.चिमळकर - रु.२०,०००/- 
२) विचारविनिमय फी - रु.१०,०००/- प्रति तास 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१६/प्र.क्र.६३/पोळ-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८१/१७/व्यय-७, 
दिनांक ०१.११.२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१७११२७१५१२२११०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Kishor Shy: halerao 


Kishor SHyaMrad ६५५५ 


5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aal1aldbcf0ec79c7c21 


43850ff6e8fdcb4c0 


h | rialINumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e 1 e58426881 bc36b968FF 
7 a e fa O dof45ce2d4bd3ff527ded2, hor Shy: Bhal 


2017.11.27 16:20:49 +05'30' 


(कि.शा.भालेराव) 
उप सचिव(विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. पोलीस आयुक्त,ठाणे 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री. राजा ठाकरे, ३०१ मारुती FIM, १७ रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 

९४००००१. 

७. कार्यासन-१४, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोल-१०). 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


